मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत 
सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक 
SIN-29 मधील म्हापण निवती रस्ता, 
ता.वेगुर्ला या रस्त्याच्या कामास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४५७/बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २० ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०१८/प्र.क्र.७०/बांधकाम-४, दिनांक 
०८ फेब्रुवारी, २०१८. 
२) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/१७४८/२०२२, दिनांक ०६ ऑक्टोबर, २०२२. 
प्रस्तावना : 
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक SIN-29 मधील 
म्हापण निवती रस्ता, ता.वेगुर्ला या रस्त्याच्या कामास ग्राम विकास विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा मधील 
अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू.३१८.०९ लक्ष इतक्या 
रकमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर कामाचा कार्यारंभ आदेश दिनांक २६ 
ऑक्टोबर, २०१८ रोजी देण्यात आला आहे. 


०२. सदर रस्त्याच्या मातीकाम, GSB, खडीकरण, डांबरीकरण, Metal Beam crash 
barrier, Dismantling, खोदकाम, M-90, M-94, NP3 9000 MM Dia Pipe, Back Filling, 
Weepholes, Steel, M-20, M-24 या बाबींमध्ये वाढ झाल्याने तसेच गौण खनिज खर्च, वस्तु व सेवा 
कर, भाववाढ कलमांतर्गत देय रक्‍कम व अधिक दराची निविदा स्वीकृती इत्यादीमुळे सदर कामाच्या 
मुळ किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव, मुख्य अभियंता 
(प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांच्या उक्त वाचा मधील अ.क्र.२ येथील 
दिनांक of ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सादर HOH आहे. 


०३. विषयांकित रस्त्याच्या वरीलप्रमाणे कामाच्या भौतिक बदलामुळे, कामाच्या जादा 
दराच्या स्वीकृत निविदेमुळे किंमतीमधील वाढ, वस्तु व सेवा कर तसेच भाववाढ कलमाअंतर्गत देय 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४५७/बांधकाम-४ 


रक्‍कम इत्यादीमुळे सदर कामाच्या मुळ किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सदर कामास सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक SIN-20 मधील 
म्हापण निवती रस्ता, ता.वेगुर्ला या रस्त्याच्या कामात प्रस्तावनेत नमुद कारणांमुळे किंमतीमध्ये वाढ 
झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता आहे. 


०२. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खालील प्रमाणे वाढ होत आहे. 
(Rs.Lakh) 
Package Name of Work AA Tendered Revised Excess % 
No. Sancation Cost Expenditure over Excess 
Cost AA over AA 
cost cost 
1 2 3 4 5 [i 6__| 7 
SIN-27 | म्हापण निवती रस्ता, ता.वेगुर्ला, जि. | 318.09 313.89 365.67 47.58 14.96 
सिंधुदूर्ग 
Total 86.68 313.89 365.67 47.58 14.96 
03. उपरोक्त आर्थिक विश्लळेषनानुसार काम पुर्ण करावयाचे झाल्यास रू.३६५.६७ लक्ष 


इतका अंतिम खर्च असुन, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या १४.९६ % जास्तीचा म्हणजेच 
रू.४७.५८ लक्ष जास्तीचा आहे. 


०४. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन अनुच्छेद क्र.६ 
(२७ अ) नुसार, सुधारीत अंदाजातील अधिक्य सुरूवातीस मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या १५% 
मर्यादेपर्यंत मंजुर करण्याचे पुर्ण अधिकार प्रशासकीय विभागास आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्राम 
सडक योजने अंतर्गत सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक SIN-20 मधील म्हापण निवती रस्ता, 
ता.वेगुर्ला या रस्त्याच्या कामास रू.३६५.६७ लक्ष इतक्या रकमेस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या 
अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


४.१ सदर काम ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 

४.२ ज्या कारणाकरिता अधिक्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे, तो या कामाकरिताच्या मंजुर 
निविदेमधील सर्व अटी, शार्ती (Terms and Conditions) व तरतूदींच्या अनुषंगानेच आहे, 
याची खातरजमा ठेकेदारास प्रत्यक्ष अधिक्याची रक्‍कम प्रदान करण्यापूर्वी करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४५७/बांधकाम-४ 


०५. 


४.३ कामाची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, ७७७ तत्वे, वित्तीय 


४.४ 


४.६ 


मर्यादा व विहित निविदा कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी. 


सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक 


क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. 


सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 
या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा व त्यापेक्षा जास्त 


खर्च होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व Yo यावरील भांडवली 


खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००) (०१), मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग 


योजना नवीन रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- 


५०५४ 4443” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२१०२०१७४८१ २३४८२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc Av A LO 


KALU GONYA 


VALVI 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e450b5 1a9e92eede8 
¢€323934f82edb538d3b20, 
pseudonym=C66B420751C8769D652257224AF3DC28B2BA4 
Eby 

serialNumber=8C5D0F275C3D9A21 DBO7FECF7919C2D83796 
E88930D62D44E7A4A6D4CBEE7EOE, cn=KALU GONYA VALVI 
Date: 2022.10.20 18:17:44 +05'30' 


(का. गो. वळवी) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदूर्ग. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग. 

मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, कॅम्प ऑफीस, पुणे. 
खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, कोकण विभाग, ठाणे. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिंधुदूर्ग. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४५७/बांधकाम-४ 


१०. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, जिल्हा सिंधुदूर्ग. 

११. कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदूर्ग. 

१३. वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना. 

१४. माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 

१५. निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


